दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाळील 
विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ मे, २०२१. 


संदर्भ: १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.१२.११.२०२०. 

३) केद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 

५) मा. मुख्य सचिव यांचे अ.शा. पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/सं.क्र.११/दि.क.२, दि. ०६.०२.२०२१ 


प्रस्तावना: 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ येथील दि. ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. त्याअनुंगाने केंद्र शासनाने 
पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केळेळी गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांचे कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 
कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अझा पदांची पदनामे जरी भिन्न 
असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यास अनुसरून ऊर्जा 
विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ अन्वये केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ येथील 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड मधील पदांच्या 
यादीमधील जी पदे विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवर आहेत व सदर यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवरील पदांशी समान 
आहेत अशी पदे विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


२. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१७१४५८२०७९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Pu 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=industry Energy 
fa S h a al a ‘ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7 fat 
19099 


. ७ 3140. 10786, 
serial =ec955e2d360e 1 fddb6abac58a907419053beece 
1 n | वे g e rl ७५१७: 8871, cn=Prashant Pundlik Badgeri 


ac48a78cB9C5 
Date: 2021.05.17 15:07:57 +05'30° 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (ऊर्जा) नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

५. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. विधानपरिषद/विधानसभा सर्व सदस्य. 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

१३. मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रा. चें. मार्ग, 
चेंबूर पूर्व, मुंबई. 

१४. सहसचिव/उपसचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१५. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपुर. 

१६. निवड नस्ती (ऊर्जा 4). 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. मुविनि-२०२१/प्र.क्र. २६/ऊर्जा-५, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र 
केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या यादीमधील गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवर आहेत अशी पदे दिव्यांगांसाठी 


c) OA, OL, BA, BL, 
OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to 
(d) above 


मुख्य विद्युत निरीक्षक यांच्याकडे सादर करणे, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क 
अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार आकारणी योग्य असलेल्या विद्युत 
शुल्काच्या रकमेची खातरजमा करुन घेण्याकरीता किंवा पडताळणी 
करण्याकरीता आवश्‍यक असलेली विवरण पत्रे किंवा अभिलेखे तपासणी 
करणे, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
परवाना धारक कंपन्या व ठोक विक्रेते यांच्या बिलिंग सेंटरच्या "क" "इ" व 
अ" विवरण पत्रातील प्रत्येक तिमाहीची वर्षातुन एकदा तपासणी करणे, 
महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार खाजगी 
ग्राहकांकडील जनित्र संचाची विद्युत शुल्क आकारणीच्या संबधातील 
आवश्‍यक असलेला तपशील पडताळून पाहण्यासाठी वर्षातुन एकदा 
तपासणी करणे, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, वरिष्ठ अधिका-यांनी 
दिलेल्या सूचनेनुसार विद्युत शुल्क परतावा/ सूट प्रकरणे, विज शुल्क 
वर्गीकरण ई. प्रकरणाच्या तपासणी करणे, थकीत महसुलाच्या 
वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, न्यायालयीन प्रकरणे, लेखापरीक्षण, 
महालेखापालांची प्रलंबित परीच्छेदाबाबत उचित कार्यवाही करणे, मुंबई 
विद्युत कर नियम १९६२ मधील नियम ३ अन्वये जनित्र संचाचा वापर व्यापारी 
व घरगुती कारणासाठी करण्यात येत असेल sean जनित्र संचाची नोंदणीचे 
विद्युत निरीक्षक यांना सादर करणे, जमा मेळाची मासिक विवरण पत्रे 
संकलित करणे व त्याचा मासिक/ त्रैमासिक व वार्षिक अहवाल पाठविणे, 
महसुळला बाबत इतर सर्व कामे, सहायक विद्युत शुल्क निरीक्षक यांनी 
ठेवलेल्या नोंदवहया /निरीक्षण अहवाल इ.दरमहा तपासणी करणे. 


सुनिश्चित करणे 
विवरणपत्र-अ 
अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ विद्युत शुल्क | S, ST, W, RW, H, | 98, LV त्यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत जमा झालेल्या विद्युत शुल्काची रक्‍कम | मुख्यालय व क्षेत्रीय स्तरावर काम 
निरीक्षक ७, MF 0) D, HH याबाबतची माहिती/तपशील विद्युत निरीक्षकांमार्फत अधीक्षक अभियंता/ करावयाचे आहे. असे काम 


कर्मचारी एकटयाने करतो. 
आव्यकता भासल्यास नेमून 
दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
उपयंत्राच्या (aid and appliances) 
मदतीने काम करू शकतो. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


SE, H 


b) OA, OL, BL, OP, 
LC, Dw, AAV, MDy 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to 
(c) above 


कामकाज. 


२ अधीक्षक 5, ST, W, RW, 8 8, LV कार्यासनातील सर्व आस्थापनाविषयक लिपीकवर्गीय कामाचे पर्यवेक्षण व | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
SE, ५, ७ 0) D, HH नियंत्रण करणे, लिपीकांनी सादर केलली टिप्पणी, पत्राचे मसुदे तपासणे, | करावयाचे आहे. असे काम 
0 OA, OL, BL, BA, | तसेच वरिष्ठानी सोपविलेली इतर कार्यालयीन कामे करणे. कर्मचारी एकटयाने करतो. 
OAL, CP, LC, Dw, आव्यकता भासल्यास नेमून 
AAV दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
d) SLD, MI उपयंत्राच्या (aid and appliances) 

e) MD involving (a) to मदतीने काम करू शकतो. 

(5) above 

3 प्रमुख लिपीक 5, ST, W, RW, | 98, LV कार्यासनातील सर्व आस्थापनाविषयक लिपीकवर्गीय कामाचे पर्यवेक्षण व | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
SE, H, ७ b) D, HH नियंत्रण करणे, लिपीकांनी सादर केलली टिप्पणी, पत्राचे मसुदे तपासणे, | करावयाचे आहे. असे काम 
0 OA, OL, BL, BA, | तसेच वरिष्ठानी सोपविलेली इतर कार्यालयीन कामे करणे. कर्मचारी एकटयाने करतो. 
OAL, CP, LC, Dw, आव्यकता भासल्यास नेमून 
AAV दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
d) SLD, MI उपयंत्राच्या (aid and appliances) 

e) MD involving (a) to मदतीने काम करू शकतो. 

(5) above 

४ सहाय्यक विद्युत | 5, ST, W, RW, -, | a) B, LV विद्युत शुल्क निरीक्षणे, परतावा प्रकरणे, थकबाकी यासारखी बाह्यक्षेत्री काम | मुख्यालय व क्षेत्रीय स्तरावर काम 
कर निरीक्षक ७, MF 0) D, HH करणे करावयाचे आहे. असे काम 
c) OA, OL, BA, BL, कर्मचारी एकटयाने करतो. 
OAL, CP, LC, Dw, AAV आव्यकता भासल्यास नेमून 
d) ASD (M), SLD, MI fess काम करण्यासाठी साधन व 
e) MD involving (a) to उपयंत्राच्या (80 and appliances) 

(d) above मदतीने काम करू शकतो. 
4 लघुलेखक 5, ST, W, MEF, | a)B,LV लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकांचे इतिवृत्त नोंदविणे इ. कार्यालयीन | सर्व काम मुख्यालया मध्येच करावयाचे 


आहे. असे काम कर्मचारी एकटयाने 
करतो. आवश्यकता भासल्यास नेमून 
दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
उपयंत्राच्या (aid and appliances) 
मदतीने काम करू शकतो. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


& आरेखक 5, St, W, BN, MF, | 8 0, HH इमारत, कारखाना इ. च्या विद्युत जोडणीचा आराखडा तयार करणे व |सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
RW, SE, ७ b) OL, BL, Dw, AAV वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर कार्यालयीन काम करणे. करावयाचे आहे. असे काम 
c) ASD (M), SLD, MI कर्मचारी एकटयाने करतो. 
d) MD involving (a) to आव्यकता भासल्यास नेमून 
(0 above fess काम करण्यासाठी साधन व 
उपयंत्राच्या (aid and appliances) 
मदतीने काम करू शकतो. 
७ कनिष्ठ लेखा |S, ST, W, BN, | a)B,LV अधिनस्त कार्यालयातील अंतर्गत लेखे संबंधित अभिलेख व नस्ती तपासणे व सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
परीक्षक RW, SE, H, ७, | b)D,HH लेखापालांना अंतर्गत अहवाळ सादर करणे व वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर | करावयाचे आहे. असे काम 
MF c) OA, OL, OAL, BA, | कार्यालयीन काम करणे. कर्मचारी एकटयाने करतो. 
CP, LC, Dw, AAV आव्यकता भासल्यास नेमून 
d) ASD (५, MoD), SLD, fess काम करण्यासाठी साधन व 
MI उपयंत्राच्या (aid and appliances) 
e) MD involving (a) to मदतीने काम करू शकतो. 
(5) above 
८ वरिष्ठ लिपीक 5, ST, W, RW, H, | a) B, LV टिप्पणी, पत्रे यांचे मसुदे तयार करणे, दैनंदीन पत्रव्यवहार, वेतन देयके, | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
७, MF 0) D, HH लेखे देखभाल इ. लिपीकवर्गीय कार्यालयीन काम व वरिष्ठांनी सोपविलेली | करावयाचे आहे. असे काम 
c) OA, OL, BA, BL, | इतरकार्यालयीन काम करणे. कर्मचारी एकटयाने करतो. 
OAL, CP, LC, Dw, आव्यकता भासल्यास नेमून 
AAV दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
0) ASD (५), SLD, MI उपयंत्राच्या (90 and appliances) 
e) MD involving (a) to मदतीने काम करू शकतो. 
(5) above 
९ अनुरेखक-नि- 5, ST, W, BN, | a)D,HH इमारत, कारखाना इ. च्या विद्युत जोडणीचा आराखडा तयार करणे व | Wd काम मुख्यालया मध्येच करावयाचे 
लिपीक MF,RW,SE,C | b)OL,BL,Dw, AAV (| वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर कार्यालयीन काम करणे. आहे. असे काम कर्मचारी एकटयाने 
¢) ASD (M), SLD, MI करतो. Maeda भासल्यास नेमून 
i MID inwolvinige वार दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
तिच तोह उपयत्राच्या (aid and appliances) 
मदतीने काम करू शकतो. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


| कनिष्ठ लिपीक 5, ST, W, MF, | a)B,LV लिपीकवर्गीय कामे जसे कौ, अभिलेख देखभाल, आवक-जावक, दैनंदीन | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
RW, SE, H b) D, HH पत्रव्यवहार, वेतन देयके, लेखे देखभाल इ. कार्यालयीन काम व वरिष्ठांनी | करावयाचे आहे. असे काम 
c) OA, BA, OL, BL, | सोपविलेली इतर कार्यालयीन काम करणे. कर्मचारी एकटयाने करतो. 
OAL, CP, LC, Dw, आव्यकता भासल्यास नेमून 
AAV दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
d) ASD (५), SLD, MI उपयंत्राच्या (90 and appliances) 
e) MD involving (a) to मदतीने काम करू शकतो. 
(5) above 
११ दप्तरी 5, ST, W, BN, | a)B,LV कार्यालय प्रमुख यांनी सोपविलेली कार्यालयीन कामे करणे तसेच | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
RW, SE, H, ७, | b)D,HH कार्यालयीन कामकाजाचे सर्व दस्तऐवज योग्य प्रकारे जतन करणे व ! करावयाचे आहे. असे काम 
MF c) OA, BA, OL, OAL, | आवश्यकता लागेल तेव्हा संबंधितांना उपलब्ध करून देणे. कर्मचारी एकटयाने करतो. 
CP, LC, Dw, AAV आव्यकता भासल्यास नेमून 
d) ASD (M, MoD), ID, fess काम करण्यासाठी साधन 
SLD, MI व उपयंत्रांच्या (aid and 
e) MD involving (a) to appliances) मदतीने काम करू 
(d) above ठाकतो. 
१२ | शिपाई 5, ST, W, BN, L, | 98, LV, कार्यालय उघडणे, कार्यालयातील टेबल, gar धुळ झटकणे, | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
KC, PP, MF, SE, | ७0, HH कार्यालयातील तसेच टपालांची ने-आण करणे, आवश्यकतेनुसार | करावयाचे आहे. असे काम 
-, 0 ० OL, OAL, CP, LC, | अधिकाऱ्यांना चहा-कॉफी पुरविण वरिष्ठ अधिकारी यांनी सोपविलेली | कर्मचारी एकटयाने करतो. 
Dw, AAV कार्यालयीन कामे, तसेच कार्यासनात शिपाई पदाची कर्तव्ये बजावणे. अपवादात्मक परिस्थितीत 
d) ASD (M), ID, SLD, मुख्यालयाच्या बाहेर टपाल/ 
MI नस्त्यांची ने-आण करावी लागते. 
e) MD involving (a) to आव्यकता भासल्यास नेमून 
(d) above दिलेले काम करण्यासाठी साधन 
व उपयंत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने काम करू 
शकतो. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


१३ । मदतनीस S, ST, W, BN, L, | a) B, LV, कार्यालय उघडणे, कार्यालयातील टेबल, खुर्च्याची धुळ झटकणे, | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 
KC, PP, MF, SE, | b)D, HH कार्यालयातील तसेच टपालांची ने-आण करणे, आवऱ्यकतेनुसार | करावयाचे आहे. असे काम 
-, 0 ० OL, OAL, CP, LC, | अधिकाऱ्यांना चहा-कॉफी पुरविण वरिष्ठ अधिकारी यांनी सोपविलेली | कर्मचारी एकटयाने करतो. 
Dw, AAV कार्यालयीन कामे, तसेच कार्यासनात शिपाई पदाची कर्तव्ये बजावणे. अपवादात्मक परिस्थितीत 
d) ASD (M), ID, SLD, मुख्यालयाच्या बाहेर टपाल/ 
MI नस्त्यांची ने-आण करावी लागते. 
e) MD involving (a) to आव्यकता भासल्यास नेमून 
(d) above दिलेले काम करण्यासाठी साधन 
q उपयंत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने काम करू 
शकतो. 
Abbreviation 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation Long From 
1 IBS Blind 12 DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 13 AAV Acid Attack Victim 
3 ID —s—SYT Deaf 14 ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mild, MoD- Moderate) 
4 [HH sd Hard of Hearing 15 ID Intellectual Disability 
9 OL One Leg 16 SLD Special Learning Disability 
16 OAL One Arm and One Leg 17 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 18 MD Multiple Disabilities 
1s LC Leprosy Curd 19 OA One Arm 
19 «| BA Both Arms 20 BL Both Leg 
10 BLOA Both Leg and One Arm 21 BLA Both Legs Arms 
11] MDy Muscular Dystrophy 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


Abbreviation 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation Long From 
1 $ Sitting 19 [PP sid Pulling & Pushing 
2 ST Standing 10 MF Manipulation with Fingers 
3 WwW Walking 11 SE Seeing 
4 BN Bending 12 H Hearing 
5 L Lifting 13 C Communication 
16 KC Kneeling and Crouching 14 JU Jumping 
7 CRL Crawling 15 CL Climbing 
18 [RW Reading and Writing 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


